महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य 
योजनेसाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षातील २२१० जी ८६१ या लेखाशिर्षाखालील 
निधी वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२०/प्र.क्र. २३० /आरोग्य-६ 
गो.ते. रुग्णालय आवार, १० मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: ३१ मार्च, २०२१. 


वाचा :- 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.रास्वयो-२०१८/प्र.क्र.9४/आरोग्य-६, दि.२६ 
फेब्रुवारी, २०१९. 

२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिल, २०२०. 

३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ०४ मे, २०२०. 

४) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. मफुयो-२०२०/प्र.क्र.७८/आरोग्य-६, दि.०७ 
जुळे, २०२०. 

५) सा. आ.वि., शासन निर्णय क्र. मफुयो-२०२०/प्र.क्र.१८२/आरोग्य-६, दि.२३ नोव्हेंबर, २०२०. 

६) सा.आ.वि., शासन निर्णय क्र: पुरक-२०२०/प्र.क्र.२३०/आरोग्य-६, दि. ०८ मार्च, २०२१. 

७ राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे पत्र क्रमांक: राआहसो /लेखा /प्र /६४४०-अ/३१३ /२०२१ 
दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२१. 

७ वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र: अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १५ मार्च, २०२१. 

८) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.०१/ 
अर्थसंकल्प (विघयो), दिनांक ३१ मार्च, २०२१. 


प्रस्तावना :- 

आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे महात्मा ज्योतिराव फुळे जन आरोग्य 
योजनेशी संलग्नीकरण करून दोन्ही योजना राज्यामध्ये राबविण्याचा निर्णय दिनांक २६.०२.२०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी २२१० जी ८६१ (SCP) या लेखाशिर्षाखाली 
रु. १००,००,००,०००/- (अक्षरी रूपये शंभर कोटी फक्त) व डिसेंबर, २०२० मध्ये पुरवणी मागणीद्वारे 
४१.११ कोटी असा एकूण रू. १४१.११ कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आळेला आहे. सदर 
निधीपैकी संदर्भ ४, ५ व ६ येथील शासन निर्णयान्वये एकूण रू. ९७.८० कोटी इतका निधी राज्य आरोग्य 
हमी सोसायटीस वितरीत करण्यात आळा आहे. सदर योजनेच्या लाभार्थ्यासाठी दिनांक ०१ एप्रिल, 
२०२१ ते दिनांक ३० जून, २०२१ या कालावधीकरीता विमा हप्ता विमा कंपनीस अदा करणे यासाठी 
२२१० जी ८६१ (SCP) या लेखाशिर्षाखाली सुधारीत अंदाजाच्या मर्यादेत निधी राज्य आरोग्य हमी 
सोसायटीस वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी राज्य आरोग्य हमी आरोग्य 
सोसायटीमार्फत होत असल्यामुळे योजनेंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाचा विमाहप्ता अदा करणे यासाठी सन 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२०/प्र.क्र. २३०/आरोग्य-६, दिनांक ३१ मार्च, २०२१ 


२०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी खाली दर्शविलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून 
रू. ३२,४९,०६,६६१/- (अक्षरी रुपये बत्तीस कोटी एकोणपन्नास लक्ष सहा हजार सहाशे एकसष्ट फक्त) 
एवढा सशर्त निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या खात्यावर तात्काळ वर्ग करण्यासाठी नियंत्रक 
अधिकाऱ्याकडे सुपुर्द करण्यात येत आहे. सदर रक्कमेचा धनादेश राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या नावे 
काढण्यात यावा. 
मागणी क्र. एन-३ 

२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०१- नागरी आरोग्य सेवा- विषमचिकित्सा 

७८९ - अनुसूचित जाती उप-योजना 

(०१)-अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना 

(०१)(०३)-महात्मा ज्योतिबा फुळे जन आरोग्य योजना (कार्यक्रम) 

२२१० जी ८६१ (दत्तमत), ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 


2. सदर निधी सोसायटीकडे वर्ग करण्यास अनुदानाचे देयक अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई 
यांच्याकडे सादर करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई हे आहरण व 
संवितरण अधिकारी तसेच सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई हे नियंत्रक 
अधिकारी असतील. 

३. अनुसूचित जाती उप योजनेंतर्गत उपलब्ध झालेला निधी खर्च करताना सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागाच्या दिनांक ३१ मार्च, २०२१ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद सर्व अटी व शर्तीचे 
काटेकोरपणे पालन राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने करावे. 


४. वित्त विभागाच्या दिनांक १६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या सुचनांचे सर्व 
संबंधितानी काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच प्रमाणित करण्यात येते की, सदर परिपत्रकासोबतच्या 
परिशिष्टातील नमुद अटींची पुर्तता झाली आहे. 
५. सदर शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाच्या दिनांक ३१ मार्च, २०२१ च्या 
शासन निर्णयानुसार व वित्त विभाग अनौ. सं. क्र. ३६०/व्यय-१४, दिनांक ३१.०३.२०२१ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीस अनुसरून निर्गमीत करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३११७३६२४३०१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Subhash Nivruti Gadge 
DN: c=IN, o=Gi ment of Maharashtra, ou=Public 
ubhash Hea 
st= i, 
2.5.4.20=b 1f74930407346db2703eca69fb25a73a3b 


र . 
N | V r U t | G a d e a8647d94e4c83579e877eeaa6372e, cn=Subhash 
Nivruti Gadge 


iG 
Date: 2021.03.31 23:36:14 +05'30' 


(सु.नि.गाडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


ostalCode=400032, 


प्रत, 
१. महालेखापाल, लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२०/प्र.क्र. २३०/आरोग्य-६, दिनांक ३१ मार्च, २०२१ 


२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

४. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई. 

६. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

७. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

८. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. (३प्रती) 

९. कक्ष अधिकारी (विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.वित्त विभाग, कार्यासन - व्यय -१३/अर्थसंकल्प-९, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११.अर्थसंकल्प शाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


